राज्यातील आर्थिक अडचणीतील सहकारी 
साखर कारखान्यांना शासन हमीवर मुदती 
कर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबतचे धोरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र. ससाका २०२३/प्र क्र ९९/३स 
मंत्रालय, सहावा मजला, विस्तार इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२ 
दि.१३ सप्टेंबर, २०२३ 


संदर्भ - १. वित्त विभाग, शा. नि. क्र.शासन हमी-१०९९/प्र.क्र.६८/छासन हमी दि. ०५.११.१९९९ 
२. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग झा. नि. क्र. ससाका २०१९/प्र.क्र.9६१/३स, 
दि.०२.०३.२०२० 
३. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शा. नि. क्र.ससाका २०२३/प्र.क्र.२३/३स, 
दि.०४.०५.२०२३ 


प्रस्तावना : 


राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) यांच्यामार्फत राज्य शासनाकडून खेळत्या 
भागभांडवलासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना AS मनी लोन उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन 
निर्णय क्रमांक ससाका २०२३/प्र.क्र.२३/३स, दि.०४.०५.२०२३ अन्वये सुधारीत कार्यपद्धतीचा अवलंब 
करण्यात आलेला आहे. त्यान्वये खेळत्या भांडवलासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी 
लोन उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासन निर्णयामध्ये नमुद करण्यात आलेल्या अटी व शरर्तीस अधीन 
राहून कर्जपूरवठा करण्यात येत आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून अडचणीत 
आलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना शासन हमीवर कर्ज पुरवठा करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन आहे. 
राष्ट्रीय सहकार विकास निगम यांच्याकडून खेळत्या भागभांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन 
उपलब्ध करून देण्याबाबत साखर आयुक्त, पुणे कार्यालयाकडून शासनास प्रस्ताव प्राप्त होत 
असतात. 
मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २६.०७.२०२३ रोजी 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने सादर केलेल्या राज्यातील आर्थिक अडचणीतील सहकारी साखर 
कारखान्यांना महाराष्ट्र शासनामार्फत मुदत कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने 
आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर आढावा बैठकीमध्ये राष्ट्रीय सहकार विकास 
निगम यांच्याकडून सहकारी साखर कारखान्यांना वार्षिक व्याजदराने ९.४६% अथवा त्यापेक्षा अधिक 
व्याजदराने कर्ज पुरवठा देण्यात येतो असे निदर्डानास आणण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य सहकारी 
बँकेची आर्थिक स्थिती व बँकेकडील निधी उपलब्धतता विचारात घेता राज्यातील आर्थिक 
अडचणीतील सहकारी साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एनसीडीसी) या 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका 2023/H क्र ९९/३स 


केंद्रशासनाच्या अंगीकृत संस्थेच्या धोरणावर आधारित महाराष्ट्र शासनाच्या परतफेडीच्या हमी 
आदेशावर द.सा.द.शे ८% व्याजदराने मुदती कर्ज पुरवठा करण्यासाठी धोरण सादर करण्याची बँकेने 
सहमती दर्शविलेली आहे. 

सदर बैठकीमध्ये मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महोदयांनी दिलेल्या निर्देशास अनुसरुन 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना मुदत कर्ज देण्याच्या 
योजनेचा प्रस्ताव साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य पूणे यांच्यामार्फत पत्र जा.क्र.साआ/अर्थ-६/ससाका 
/मुदतीकर्ज/ धोरण/एमएससी बँक/११७७/२०२३, दि.२४.०८.२०२३ अन्वये शासनास सादर केलेला 
आहे. त्यानुसार शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 

शासन निर्णय : 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडुन राज्यातील आर्थिक अडचणीतील सहकारी साखर 
कारखान्यांना मुदत कर्ज देण्याच्या योजनेबाबत साखर आयुक्त, पुणे यांच्याकडुन शासनास सादर 
केलेला प्रस्ताव व महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅक यांनी दिलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने खालील अटी व 
Tea अधीन राहून मुदत कर्ज मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटीव शर्ती : 


१. राज्यातील आर्थिक अडचणीतील सहकारी साखर कारखान्यांना महाराष्ट्र राज्य सहकारी 
बँकेकडून शासन हमीवर मुदती कर्ज उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात येत असून, सदर 
योजनेच्या अनुषंगाने सहकारी साखर कारखान्यांना त्यांच्या FACR VALUE नुसार कर्ज व 
तारणाचे प्रमाण १ : १.५० एवढे ठेवून NCDC च्या धर्तीवर कर्ज मंजूर करण्यात येईल. 

२. शासनाने निर्देशित केलेल्या कर्जाचा विनियोग संबंधित सहकारी साखर कारखान्याने कर्ज मंजूरी 
पत्रामध्ये नमूद केलेल्या बाबींसाठी करावयाचा असून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची 
जबाबदारी संबंधित सहकारी साखर कारखान्याची व बँकेची राहील. 

३. संबंधित सहकारी साखर कारखान्यास यापुर्वी राज्य शासनाच्या हमीवर राज्य सहकारी बँकेने 
मंजूर केलेल्या व त्यापैकी थकीत राहिलेल्या कर्जाचा संपूर्ण तपशील साखर आयुक्‍त कार्यालयास 
सादर करावा. सदर प्रस्ताव छाननीनंतर निश्चित झालेल्या कर्ज मर्यादेपैकी संबंधित कारखान्याने 
थकित व्याजाचा संपूर्ण भरणा राज्य बँकेत करणे आवश्यक राहिल. त्यानंतर उर्वरित मुद्दल अधिक 
नवीन कर्ज शिफारस या दोहोंसाठी २ वर्षे सवलतीच्या काळावधीसह ६ वर्षे समान १२ सहामाही 
हप्त्यात परतफेड अशी एकूण ८ वर्ष कर्ज परतफेडीसाठी मुदत राहील. सदरचा सवलतीचा 
कालावधी केवळ या कर्जासाठी लागू राहील. अशा प्रकरणी पूर्वी राज्य शासनाने दिलेली हमी 
संपुष्टात येईल व केवळ नव्याने दिलेल्या कर्जास (पुर्वीचे मुद्दल--नवीन कर्ज) राज्य शासनाची हमी 
राहिल. 

४. राज्य सहकारी बँकेने संबंधित कारखान्याने सदर कर्जापोटी परतफेड करावयाच्या रकमेचा 
तपशिल साखर कारखान्यास व साखर आयुक्‍त कार्यालयास प्रथम कर्ज वितरित करतांना आणि 
नंतर प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीस सादर करावा. त्याप्रमाणे सदर कर्जाची परतफेड प्रथम 
कारखान्याने उत्पादित केलेल्या साखर विक्रीवर रु. २५० प्रति क्विंटल याप्रमाणे टॅगिंगव्दारे केली 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका 2023/H क्र ९९/३ स 


qo. 


११. 


जाईल. अशा टेंगिंगव्दारे जमा होणारी रक्‍कम ही जर त्या आर्थिक वर्षातील मुद्दल व व्याज 
परतफेड रकमेपेक्षा कमी असेल, त्यावेळी उर्वरित रक्‍कम कारखान्याच्या सहवीज निर्मिती, 
आसवणी व इथेनॉल प्रकल्पातील उत्पादित उपपदार्थाच्या तसेच इतर उत्पादनाच्या विक्रीतून 
प्राप्त होणा-या रकमेतून भरणा करण्यात यावी. म्हणजेच कारखान्याच्या सर्व उत्पादनांवर राज्य 
सहकारी बँकेचा बोजा राहिल. 

कारखान्याच्या सहवीज निर्मिती, आसवणी व इथेनॉल प्रकल्पातील उत्पादित उपपदार्थांच्या 
विक्रीतून प्राप्त होणाऱ्या रक्कमा जमा करणेसाठी राज्य बँकेत स्वतंत्र एस्क्रो खाते उघडावे लागेल 
व सदर खात्यात जमा होणा-या LEAT HT वर्ग करुन घेणेबाबत कारखान्याने राज्य बँकेस 
पॉवर Stith Seal करुन द्यावी लागेल. 

काही साखर कारखान्यांनी यापूर्वीच विविध बँकांची कर्ज घेऊन प्रथम पारीपासू चार्ज 
कारखान्यांच्या मालमत्तावर निर्माण केला असल्याने सदरचे कर्ज देतांना प्रथम पारीपासू चार्ज 
निर्माण करता येणार नाही. त्यामुळे ज्या कारखान्यांच्या बाबतीत यापूर्वीच प्रथम पारीपासू चार्ज 
निर्माण करण्यात आला आहे. त्यांच्या बाबतीत द्वितीय पारीपासू चार्ज निर्माण करण्यात यावा. 

याच बरोबर संबंधित सहकारी साखर कारखान्याकडून सदरील कर्ज व त्यावरील संपूर्ण व्याजाच्या 
परतफेडीकरीता संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तिक आणि सामुहिकरित्या जबाबदार राहतील. 
याबाबत संबंधीत संचालकांनी कर्ज वितरणापूर्वी कायदेशिर बाबींची पुर्तता करुन बंधपत्र सादर 
करणे आवड्यक राहील. 

सहकारी साखर कारखान्याने अन्य बँकांकडून यापूर्वी कर्ज घेतलेले असल्यास त्यांच्या मालमत्तेवर 
संबंधित बँकांचा, राज्य शासन व राज्य बँकेच्या कर्जाचा बोजा कायम राहील व या नवीन कर्जाचा 
द्वितीय पारिपासूचा बोजा नोंदण्यासंदर्भात संबंधित बॅंकांचा "ना हरकत" दाखला घेण्याची 
जबाबदारी सहकारी साखर कारखान्याची राहील. 

सदर मुदती कर्जावर मासिक पध्दतीने द.सा.द.शे. ८% व्याजदराची आकारणी केली जाईल. 
कर्जाचा हप्ता अथवा व्याज देय तारखेस भरणा न झाल्यास येणेबाकीवर १% जादा व्याजदर 
आकारण्यात येईल. 

संबंधित कर्जास शासनाची परतफेडीची हमी असल्याने त्याद्वारे राज्य बँकेची सर्व थकीत रक्‍कम 
वसूल झाली तरी कर्जदाराकडून शासनास येणे असलेल्या रकमेच्या वसुलीकरिता राज्य बँकेतर्फे 
संबंधित कर्जदाराविरुध्द वसुलीचे सर्व कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करणे बंधनकारक असेल. 
त्यासाठी कायद्यातील तरतूदीनुसार सर्वप्रकारची कारवाई करणे, कोर्ट दरबारी वकीलामार्फत 
शासन व बँकेची बाजू मांडणे इत्यादि सर्व जबाबदारी बँकेची राहील. या प्रकारात बँकेने संबंधित 
कर्जदाराशी केलेले सर्व करार हे शासनाच्यावतीने केले असे समजण्यात येईल. थोडक्यात बँकेने 
सर्व कायदेशीर कागदपत्रे शासनाचे कस्टोडीयन म्हणून सांभाळावयाची आहेत. तसेच वसूल 
झालेली सर्व रक्‍कम शासनास तातडीने परत द्यावयाची आहे. यासाठी वसूल झालेल्या व 
शासनास परत केलेल्या रक्कमेवर राज्य बँकेस १% सर्व्हिस चार्जेस आकारण्याचे अधिकार 
राहतील. थोडक्यात राज्य शासनाच्यावतीने शासकीय येणी वसुलीची सर्व प्रक्रिया पार पाडण्याची 
जबाबदारी राज्य बँकेवर राहील. यासंबंधीचा दर तिमाही अहवाल शासनास देणेची जबाबदारी 
बँकेवर राहील. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका 2023/H क्र ९९/३ स 


१२. 


१२३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


१९. 


२०. 


संबंधित कारखान्याने कर्ज मागणी प्रस्तावात नमूद केलेल्या बाबींसाठी व राज्य बँकेने मान्यता 
दिलेल्या कारणाव्यतिरिक्‍त अन्य कारणासाठी या कर्जाचा विनियोग करता येणार नाही. 
कर्जावरील व्याज मासिक चक्रवाढ आधारावर प्रत्येक महिन्याच्या होवटच्या दिवशी चक्रवाढ 
पध्दतीने आकारले जाईल. तथापि, व्याजाची परतफेड मासिक पध्दतीने व मुद्दलाची परतफेड 
सहामाही पध्दतीने केली जाईल. बँकेस येणे असलेली रक्कम पूर्ण वसूल होत नसेल अशावेळी 
सदर येणे रक्कमेची वसूली कारखान्याच्या उपपदार्थ (सहवीज, डिस्टीलरी, इथेनॉल) विक्रीतून 
करुन घ्यावयाची आहे. 

कर्ज उचलीच्या विनियोगाबाबत कारखान्याच्या कार्यकारी संचालक यांनी वैधानिक लेखापरिक्षक 
यांचे प्रमाणपत्रासह सविस्तर अहवाल राज्य शासन व राज्य बँकेस सादर करणे बंधनकारक 
राहिल. 

राज्य सहकारी बँकेकडून अदा केलेल्या कर्जाच्या नियमीत टेंगींगव्दारे होणा-या परतफेडी 
व्यतिरिक्त राज्य शासनाच्या संबंधीत सहकारी साखर कारखान्यांकडून येणे असलेल्या शासकीय 
yeaa प्रतिक्विंटल साखर विक्रीवर रू. २५/- किंवा रु. ५०/- (जे अनुज्ञेय असेल) प्रमाणे 
टॅंगींगव्दारे वसूली करण्याची जबाबदारीही राज्य बँकेवर सोपविण्यात येत आहे. त्यासाठी 
कारखान्याने राज्य बँकेस अधिकार द्यावयाचे आहेत. 

सदर योजनेतंर्गत शासनाच्या आर्थिक हमीवर (Financial Guarantee) अर्थसहाय्य देण्यात 
आलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांशी संबंधीत राज्य बँकेतील लेखे आणि इतर आवश्यक 
कागदपत्रे पाहण्याचा आणि तपासणी करण्याचा अधिकार आगाऊ सूचना देऊन राज्य शासनास 
किंवा त्यांचे प्रतिनिधींना असेल. 

सदर योजनेतंर्गत अर्थसहाय्य देण्यात आलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांवर साखर 
आयुक्तालयाचे स्तरावरून तयार करण्यात आलेल्या कार्यकारी संचालकांचे पॅनलवरील 
कार्यकारी संचालक असणे अनिवार्य असेल अथवा सध्याचे कार्यकारी संचालकांच्या नेमणूकीस 
साखर आयुक्तांची परवानगी घेणे अनिवार्य राहिल. 

आर्थिकदृष्टया अडचणीत असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांबाबतचे निकष व त्यानुसार 
सहकारी साखर कारखान्याची निवड राज्य शासनाने करताना, प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांवर निर्णय 
घेण्याकरीता शासन निर्णय क्र.ससाका २०१९/प्र.क्र.८०/३-स, दिनांक ०५.०९.२०१९ अन्वये 
नियुक्‍त केलेली साखर आयुक्त, पुणे यांचे अध्यक्षतेखालील आर्थिक व तांत्रिक छाननी समिती 
शिफारस करेल व समितीकडून प्राप्त अहवालावर शासनाच्या मान्यतेने कर्ज मंजूर करण्यात 
येईल. अश्या समितीवर राज्य सहकारी बँकेचाही प्रतिनिधी राहिल. 

राज्य बँकेकडून शासनाच्या रकमेची वसूली केल्यानंतर, वसूल झालेल्या व शासनास परत 
केलेल्या रकमेवर राज्य बॅकेस व्याजाव्यतिरिक्‍्त १% सर्व्हिस चार्जेस आकारण्याचे अधिकार 
असतील. 

भाडेतत्वावर, भागीदारी तत्वावर चालविण्यास दिलेले, विक्री झालेले आणि अवसायनातील 
सहकारी साखर कारखान्यांकरीता या योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य देण्यात येणार नाही. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका 2023/H क्र ९९/३ स 


२१. 


२२. 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


२९. 


या योजनेंतर्गत शासनाने परतफेडीची हमी स्वीकारल्यामुळे या योजनेमध्ये अर्थसहाय्य प्राप्त 
झालेल्या सहकारी साखर कारखान्यांनी आपले कार्यक्षेत्रातील संपूर्ण ऊस गाळप होईपर्यंत 
कारखाना सुरु ठेवणे बंधनकारक राहील. 

या योजनेंतर्गत शासनाने परतफेडीची हमी स्वीकारल्यामुळे या योजनेमध्ये अर्थसहाय्य प्राप्त 
झालेल्या सहकारी साखर कारखान्यास झासनाचे पूर्व मान्यतेशिवाय इतर वित्तीय संस्थांकडून 
राज्य बँकेच्या संमतीने साखर मालतारण कर्जाव्यतिरिक्‍त इतर कोणतेही कर्ज उभारता येणार 
नाही. 

आर्थिक अडचणीत असलेल्या सहकारी साखर कारखान्याकडून या योजनेतंर्गत १२ समान 
सहामाही हप्त्यात कर्ज वसूली करण्यात येईल .तसेच सदर कर्जाचे वसूलीसाठी राज्य बँकेत 
dda Escrow खाते उघडावे लागेल किंवा इतर बँकेत असलेल्या Escrow खात्यावर महाराष्ट्र 
राज्य सहकारी बँकेच्या या कर्जाच्या प्रमाणात अधिकार राहतील. त्यासाठी आवश्यक त्या 
कागदपत्रांची पुर्तता कारखान्यांना करावी लागेल. 

या योजनेंतर्गत शासनाने परतफेडीची हमी स्वीकारल्यामुळे या योजनेमध्ये अर्थसहाय्य प्राप्त 
झालेल्या सहकारी साखर कारखान्यांच्या, साखर साठ्यांचे आणि दुय्यम उपपदार्थांचे कोणत्याही 
प्रकारे नुकसान होणार नाही. यासाठी त्यांच्या पुरेश्या सुरक्षिततेची जबाबदारी संबंधित साखर 
कारखान्याची राहील. 

या योजनेंतर्गत शासनाने परतफेडीची हमी स्वीकारल्यामुळे या योजनेमध्ये अर्थसहाय्य प्राप्त 
झालेल्या सहकारी साखर कारखान्याकडून नियमीत परतफेड न झाल्यास त्यामुळे शासनास 
कर्जाचे मुद्दल, व्याज / दंडव्याज आणि इतर देय शुल्कांची परतफेड करावी लागल्यास संबंधीत 
सहकारी साखर कारखान्याच्या चल / अचल मालमत्तेची विक्री करून शासनाकडून राज्य बँकेस 
अदा करण्यात आलेल्या संपूर्ण रकमेची वसुली करण्याचा हक्क शासनास असेल याबाबतचे 
हमीपत्र आणि सध्या साखर कारखान्यांकडे असणा-या चल व अचल मालमत्तेचा तपशील राज्य 
सहकारी बँकेने साखर आयुक्तालयामार्फत शासनास सादर करणे बंधनकारक राहिल. 

या योजनेंतर्गत शासनाने परतफेडीची हमी स्वीकारल्यामुळे या योजनेमध्ये अर्थ सहाय्य प्राप्त 
झालेल्या सहकारी साखर कारखान्यांकडून नियमीत परतफेड न झाल्यास कसूरीची सूचना 
शासनास ३० दिवसांच्या आत देणे राज्य सहकारी बँकेवर बंधनकारक राहील. 

सदर कर्जाची थकबाकी निर्माण झाल्यास १ महिन्याचे आत संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची 
कार्यवाही सुरु करण्यात येईल व त्याच बरोबर शासकीय प्रशासकीय मंडळ नियुक्‍त करण्यात 
येईल. 

सदर सहकारी साखर कारखान्यांना मुदतीकर्ज योजनेचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येईल व त्यानंतर वित्त विभाग व सहकार विभागाच्या करारनाम्याची 
आव्यकता राहणार नाही. 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर मुदती कर्ज देण्याबाबतचा निर्णय झाल्यावर 
राज्य शासनामार्फत राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (Roughted through State Government) 
कोणतेही प्रस्ताव पाठविण्यात येणार नाहीत. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका 2023/H क्र ९९/३ स 


३०. सदर कर्जाची संपुर्ण परतफेड होईपर्यंत, विद्यमान संचाळक मंडळातील सर्व संचालक, मयत/ 
अपात्र झाल्याने रिक्‍त झालेल्या पदावर नव्याने निवड/नामनिर्देशन झालेल्या संचालकांकडून 
त्यांनी पदभार घेतल्यापासून १० दिवसांत अट क्र. ७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे त्यांच्या वैयक्तिक 
मालमत्तेवर कायदेशीर बाबींची पुर्तता करुन या कर्जाचा बोजा चढविण्यात यावा. 

३१. सदर कर्जाची संपुर्ण परतफेड होईपर्यंत, निवडणूकीव्दारे नव्याने संचालक मंडळात निवडून 
आलेल्या संचालकांकडून त्यांनी पदभार घेतल्यापासून ३० दिवसांत अट क्र. ७ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे वैयक्तिक मालमत्तेवर कायदेशीर बाबींची पुर्तता करुन कर्जाचा बोजा चढविण्यात 
यावा. 

३२. सदर योजनेंतर्गत मंजूर कर्जाच्या व्याजासह संपुर्ण रकमेची परतफेड होईपर्यंत साखर 
कारखान्याकडून कर्जाचा करण्यात आलेल्या विनियोग, सदर कर्जासाठी व शासकीय येणे 
रकमेंसाठी करावयाचे टॅगिंगचे कामकाज, शासकीय ध्येय धोरणांची अंमलबजावणी, महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ आणि मंजूर उपविधी प्रमाणे कामकाज होत आहे 
काय? तसेच, शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर १९६६ मधील तरतुदींचे काटेकोर पालन होते काय? इ. 
बाबींच्या सविस्तर छाननीसह वैधानिक लेखापरिक्षण होणे आवश्‍यक आहे. याकरीता संबंधीत 
सहकारी साखर कारखान्याचे vat नमूद कालावधीतील वैधानीक लेखापरिक्षण विशेष 
लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था (साखर) वर्ग-१ यांचेकडून प्रतिवर्ष करणे अनिवार्य असेल. 

२. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. शासन हमी-१०९९/प्र.क्र.६८/शासन हमी दि. ०५.११.१९९९ या शासन 
निर्णयातील ज्या बाबींना मा. मंत्रीमंडळाने शिथिलता दिली आहे, त्या बाबी वगळून (अट क्र. २८) इतर 
सर्व तरतूदी लागू राहतील. 

३. सदर शासन निर्णय मा. मंत्रीमंडळाच्या दि. ०६.०९.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार 
तसेच नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३७१/का.१४३१ दि.०४.०९.२०२३ व वित्त 
विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५६/क्र व ह दि. १३.०९.२०२३ अन्वये दिलेल्या अभिप्रायानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा 
संकेतांक २०२३०९१३१८४७२२१७०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार देशा नुसार व नावाने. 

Digitally signed by AANKUSH PANDURANG SHINGADE 

A N KU S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0619305c0a0825664efa45 7ffa5 1¢3f2364841¢81f8c4 

PA N D U RA N G 37078a333b7111446a2, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=E11F71FCAC231BOF91F430636DE14F6C49B56 
9D173346155B9208DCD97DD078B, cn=ANKUSH 

S H | N G A D E PANDURANG SHINGADE 
Date: 2023.09.14 15:24:17 +05'30° 

अं 
(अं.पां.शिंगाडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
१. मा.राज्यपाल महोदय यांचे खाजगी सचिव 
२. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका 2023/0 क्र ९९/३ स 


४. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महोदय यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव, (सहकार व पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
७. मा.मंत्री (सहकार)यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८. सर्व विधान परिषद सदस्य, विधान भवन, मुंबई. 
९. सर्व विधान सभा सदस्य, विधान मंडळ, मुंबई. 
१०.साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११.सर्व प्रादेशिक सहसंचालक (साखर). 
१२.महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
१३. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 
१४. महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ मर्या., मुंबई. 
१५. निवड नस्ती (३-स). 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


